राज्यातील पोलीस पाटील यांचे मानधनाचा निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक बीव्हीपी- ०५२४/प्र.क्र.१२५/पोल-८, 
मंत्रालय,मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक :- ०२ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ: १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.बीव्हीपी-०६२३/प्र.क्र.२१४/पोल-८, दि. १५.०३.२०२४ 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय,मुंबई यांचे पत्र 
पोमसं/३३/७१२५/पोलीस पाटील/१९/२०२४, दि.२२.०७.२०२४ 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील पोलीस पाटील यांचे माहे, मे २०२४ ते माहे, ऑगस्ट २०२४ या कालावधीकरीता निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील पोलीस पाटील यांचे माहे, मे-२०२४ ते माहे, ऑगस्ट-२०२४ या चार महिन्यांच्या 
कालावधीकरीता विभागाकडे अवितरीत असलेला रु.२१.७३ कोटी आणि वितरीत करण्यात आलेला रु.१३४.५१ 
कोटी असा एकूण रु.१५६.२४ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरचा खर्च गृह विभाग, मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस ११० ग्राम पोळीस (००) (०१) ग्राम पोलीस 
पाटील व मेवास पाटील (अनिवार्य) (२०५५०२२१),५०- इतर खर्च या लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ च्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०/२०२४/अर्थ-११, 
दि.३०.०८.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०२१५५८१५०६२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
BHIKAN ONKAR 
THAKUR 


Digitally signed by BHIKAN ONKAR THAKUR 
RASHTI 


, OU=HOME DEPARTMENT, 
33cBe4ffed848f8ec9727d5082eb07dbb 
jarashtra, 
£200D3D9A096 1 DF4F9F77CC14E167C7FCECZE 
ONKAR THAKUR 
30" 


(भिकन ठाकूर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन),महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय,मुंबई. 
३. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

४. सर्व पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य 

५. सर्व उप विभागीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७. महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवड नस्ती,गृह विभाग (पोल-८), मंत्रालय, मुंबई 


